मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील 
अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी (भा.प्र.से) 
संवर्गातील १ पद तात्पुरत्या स्वरुपात अवर 
सचिव पदात रुपांतरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३५२३/प्र.क्र.९९/आस्था -२ (१९ओ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ जानेवारी,२०२४ 


ara: 
(9) सामान्य प्रशासन विभाग ,शासन निर्णय क्रमांक : आढावा १८१९/प्र.क्र.१७/१९-अ 
दिनांक १४ ऑगस्ट,२०१९. 
(२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :आढावा-१६१६/प्र.क्र.२१३/१९-अ 
दिनांक १७ जानेवारी,२०२३. 


प्रस्तावना : 

सन २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य 
प्रशासन विभागांतर्गत मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयातील अतिरिक्त मुख्य 
निवडणूक अधिकारी, (भा.प्र.से.) संवर्गातील २ मंजूर पदांपैकी १ पद अवर सचिव पदात तात्पुरत्या स्वरुपात 
श्रेणी अवनत व रुपांतरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय; 

सन २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकांचे कामकाज भारत 
निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार विहित वेळेत पार पाडणे आवश्‍यक 
असल्याने, कामकाजाचे नियोजन व संनियंत्रण करण्यासाठी मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयास 
मनुष्यबळाची आवश्‍यकता आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील अतिरिक्‍त मुख्य निवडणूक 
अधिकारी (भा.प्र.से) संवर्गातील पदे सद्यस्थितीत रिक्‍त असल्याने आणि निवडणूकांच्या कामकाजाकरिता 
सध्या अवर सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांची आवश्‍यकता असल्याने अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकाडी 
(भा.प्र.से) संवर्गातील २ पदांपैकी १ पद अवर सचिव (वेतनस्तर एस-२३ : रु. ६७७००-२०८७००) या 
पदामध्ये दिनांक ३१ डिसेंबर,२०२४ पर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात श्रेणी अवनत व रुपांतरीत करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. दिनांक ०१ जानेवारी,२०२५ पासून अवर सचिव पदामध्ये श्रेणी अवनत व 
रुपांतरित केलेले पद अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी या मूळ पदामध्ये रुपांतरित होईल. 
३. याबाबत होणारा खर्च सामान्य प्रशासन विभागाच्या संबंधित लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३५२३/प्र.क्र.९९/आस्था-२(१९अ) 


a. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०८१६३३४०२९०७ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN KASHINATH SHINDE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e87a321 15497d05a2e91b08062bea862d1d55f490eb3 1 1d2f0e47 
e2fa1 faf797, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=9FF022F2E9COF3CODF2FD6BEE75DF1F6AE3C48080BAD79 
72572EE58C3F741862, cn=KIRAN KASHINATH SHINDE 


Date: 2024.01.08 16:32:52 +05'30' 


(कि. का. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. सहसचिव (भा.प्र.से-१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

द्‌ 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११. अवर सचिव (रोखशा / कार्या-२६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कार्यासन : निवडणूक (कार्या ३३)/ भाप्रसे-१(कार्या १०) / आस्था-१ (कार्या १९) 


सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१३. निवड नस्ती / कार्यासन- आस्था-२(१९ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


